महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 


बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणांर्तगत बांधकाम 


व इतर सोयी सुविधा यासाठी अर्थसंकल्पिय 


तरतूदीतून निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्र.एसटीसी-०६१९/प्र.क्र.१५९/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च २०२०. 


वाचा :- 
संदर्भ: शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०६१९/प्र.क्र.१५९/परि-१, दि.३०.०३.२०२०. 


शासन शुध्दीपत्र :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद १मध्ये नमूद केलेला निधी रु. ६० कोटी (अक्षरी रुपये 


साठ कोटी) ऐवजी रु. २५ कोटी (अक्षरी रुपये पंचवीस कोटी) असे वाचण्यात यावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्र वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


2: सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३३११४४५०५८९२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
KADAM DATTATRAY ८५५७५४... 


6004१27 MAI 


3 


iMBAI, 


serialNumber=a‘ 192397 9cf886d5724fbed87cd57745c3f7 2eba57b0d277F11 
H A N M A N ण 970f0aaca99802, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KADAM 
DATTATRAY HANMANT 


Date: 2020.03.31 15:04:37 +05'30' 


(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. मा. मंत्री/राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
६. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षक अधिकारी, मुंबई. 


०७८ “७ AD -5 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः एसटीसी-०६१९/प्र.क्र.१५९/परि-१ 


९. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
१०.नियोजन विभाग (का-१४६१), मंत्रालय, मुंबई. 
११.वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ/अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय) विनियम, मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०03२. 
१२.गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती (परिवहन-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


